आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत महावितरण कंपनीला 
कृषीपंप ग्राहकांना वीज दरात सवलत या योजनेसाठी सन 
२०२४-२५ करिता मागाणी क्र. टी-५ (मुख्यलेखाशिर्ष 
२८०१५६१४) (रु.६५.६३ कोटी) निधी रोखीने वितरित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा ,कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन निर्णय क्र.निधिवी-२०२४/प्र.क्र.५३/ऊर्जा-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० सप्टेंबर ,२०२४ 
संदर्भ:-१. वित्त विभाग,शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३,दि.०१/०४/२०२४. 
२. महावितरण कंपनीचे पत्र क्र.मु.अ.(वा.)/शासन/मागणी/सवळलत/1572)/१०१४९,दि.०१/०४/२०२४. 
३. वित्त विभाग,शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३,दि.२५/०७/२०२४. 
४. आदिवासी विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०९/ का-६,दि.२०/०९/२०२४. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील कृषीपंपधारकांना दरवर्षी सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करण्यात येतो व त्याची 
प्रतिपू्ती करण्यासाठी महावितरण कंपनीस अर्थसहाय्य देण्यात येते. आदिवासी विकास विभागाने 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकांच्या वैयक्तिक लाभार्थी कृषीपंपधारकांना वीज 
दरात सवलत देण्यासाठी सन २०२४-२५ करिता मागणी क्र. टी-०५,२८०१ वीज,लेखाशिर्ष- २८०१५६१४ 
खाली महावितरण कंपनीस अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी मुळ रु.१६१.०० कोटी व पुरवणी 
रु.१२०.०० कोटी अशी एकूण रु.२८१.०० कोटी इतकी तरतूद केली 


2. सदर तरतुदीपैकी वित्त विभागाच्या संदर्भिय शासन निर्णय क्र. ०३ मधील सुचनांच्या अनुषंगाने 
व वित्त विभागाने अनुमती दिल्यानुसार आदिवासी विकास विभागाने रु. ६५.६३ कोटी इतकी तरतूद 
संदर्भिय शासन निर्णय क्र. ०४ अन्वये महावितरण कंपनीस वितरित करण्यासाठी प्रशासकीय विभाग 
म्हणून ऊर्जा विभागास उपलब्ध करुन दिली आहे.सदर तरतूद रु.६५,६३,००,०००/- (रुपये पासष्ट कोटी 
त्रेसष्ठ लाख फक्त) महावितरण कंपनीस रोखीने वितरित करण्याची बाब विचारधीन होती. 


शासन [नणय निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत आदिवासी विकास विभागाच्या अनुसूचित जमाती 
घटकांच्या वैयक्तिक लाभार्थी कृषीपंपधारकांना वीज दरात सवलत देण्यासाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षाकरिता मुळ अर्थसंकल्पिय तरतूदीपैकी रु.६५,६३,००,०००/- (रुपये पासष्ट कोटी त्रेसष्ठ लाख 
फकक्‍्त)महावितरण कंपनीस रोखीने वितरित करण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम फक्त अनुसूचित 
जमाती घटकांतर्गत लाभार्थ्यांवरच वीज दरात सवलतीपोटी खर्च होईल याची दक्षता विभाग स्तरावर 
ऊर्जा-५ कार्यासनाने तसेच महावितरण कंपनीने घ्यावी. तसेच ज्या उद्देशासाठी सदर निधी मंजूर 
करण्यात आला आहे, त्याच उद्देशासाठी तो उपयोगात आणली जाईल याची जबाबदारी महावितरण 
कंपनीची राहील. 


झासन निर्णय क्रमांकः निधिवी-२०२४/प्र.क्र.५३/ऊर्जा-३, 


३. उक्त प्रयोजनासाठी होणारा खर्च "मागणी क्र. टी-५, २८०१ वीज, ०५ पारेषण व वितरण, ७९६ 
जनजाती क्षेत्र उपयोजना,(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना (09)(03) कृषीपंप ग्राहकांना वीज दरात सवळत 
(आदिवासी घटक कार्यक्रम) (राज्यस्तर योजना) (कार्यक्रम) योजना सांकेतांक (२८०१५६१४) ३३, अर्थसहाय्य या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ करिता मंजूर अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 
8. सदर रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांच्यामार्फत कोषागारातून काढून 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत्‌ वितरण कंपनी मर्यादित,मुंबई यांना अदा करण्यासाठी आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून डॉ.गौरी ado ake अधिकारी (ऊर्जा-३) आणि नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
श्री.नारायण.श्री.कराड, सह सचिव (ऊर्जा-३),उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर मंजूर झालेली रक्‍कम रु.६५,६३,००,०००/- (रुपये पासष्ट कोटी त्रेसष्ठ लाख 
फक्त) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरित करुन महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित 
यांचे नावे स्वतंत्ररीत्या धनादेश काढून वितरित अथवा NEFT/RTGS Fund Transfer gr निधी हस्तांतरित 
करण्याची कार्यवाही करावी. 
द. या लेखाश्रिर्षातर्गत एक वर्षापुर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रलंबित 
नाही. सदर देयक हे सर्शत असून, वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/ अर्थ- 
३,दि.२५/०७/२०२४च्या परिपत्रकातील सोबतच्या परिशिष्टातील अटीची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित 
करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाच्या २०/०९/२०२४ च्या शासन निर्णयानुसार व वित्त 
विभाग अनौपचारिक संदर्भ ई- ऑफीस क्र.७७६२३५ नोट क्र.२१-२७२४/व्यय-१४, दि.१७/०९/२०२४ अन्वये 
प्राप्त मान्यतेनुसार सदर निधी वितरित करण्यात येत आहे. 
9. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४१००११२००५३२६१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DR. GAURI १॥७॥९८५-& ne 
PATIL = ण वती 


(डॉ.गौरी पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
Wa: 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव,राजभवन,मलबार हिल,मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (ऊर्जा), यांचे सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), यांचे सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. मा.मंत्री आदिवासी विकास विभाग,यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. सर्व मा. मंत्री, यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७. मा. विरोधीपक्ष नेता (विधानसभा व विधानपरिषद) मुंबई-३२,यांचे खाजगी सचिव. 
८. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
९. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
१०. अपर मुख्य सचिव,(ऊर्जा) उद्योग,ऊर्जा,कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
११. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
१२. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड,वांद्रे (पूर्व,,मुंबई-५१. 


पृष्ठ ३ पैकी 2 


झासन निर्णय क्रमांकः निधिवी-२०२४/प्र.क्र.५३/ऊर्जा-३, 


१३. आयुक्‍त,आदिवासी विकास,महाराष्ट्र राज्य,नासिक. 

१४. उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग (कार्यासन-६)मंत्रालय,मुंबई-३२. 

१५. सह सचिव (ऊर्जा-५उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

१६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 

१७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१८.अधिदान व लेखा अधिकारी (अराप/रालेवि-१), मुंबई. 

१९. अधिदान व लेखा अधिकारी,अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

२०. वित्त विभाग (व्यय-१४) साधनसंपत्ती/अर्थसंकल्प, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

२१. निवडनस्ती (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


पृष्ठ ३पैकी 3 


